राज्यातील रस्ते (रस्ते व पुल) यांची 
सुधारणा Hybrid Annuity तत्वावर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय,मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक:- २ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा: १. केंद्र शासनाचे परिपत्रक क्र. NH- २४०२८/१४/२०१४--९/०-॥, 
दि. ९ फेब्रुवारी, २०१६ 
२. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग, क्रमांक- योजना २०१६/प्र.क्र.१६५/नियो-१अ, 
दि.२९.११.२०१६ 
३. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. योजना २०१७/प्र.क्र.५८/नियो-१अ, 
दि. ०३.११.२०१७ 
४. शासन निर्णय, सा.बां.विभाग क्र. योजना २०१७/प्र.क्र.५८/नियो-१अ, 
दि. १४.१२.२०१७ 
प्रस्तावना : 
राज्यातील रस्त्यांच्या सर्वागीण विकासासाठी व रस्त्याचा पृष्ठभाग व धारण क्षमता 
सुधारण्यासाठी केंद्र शासनाच्या Hybrid Annuity Model धर्तीवर राज्यातील Hybrid Annuity योजना 
कार्यान्वित करण्यास दि.२९ नोव्हेंबर, २०१६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात आली आहे. 
यातील सर्व कामे अर्थसंकल्पित करण्यात आली असून या कामांचे सविस्तर सर्वेक्षण व प्रकल्प अहवाल 
(DPR) Lidar पध्दतीद्वारे तयार करण्यात आले असून हे सर्व DPR इलेक्ट्रॉनीक स्वरुपात सर्व मुख्य 
अभियंत्यांना उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. या योजनेसाठी किमान १०० कि.मी. लांबी ठेवून 
मागविण्यात आलेल्या निविदांना पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्यामुळे शासन स्तरावर मा.मुख्यमंत्री यांनी 
घेतलेल्या आढवा बैठकीनंतर योजनेच्या स्वरुपात संदर्भाकित क्र.३ च्या शासन निर्णयानुसार हे बदल 
करण्यात आले आहेत. तदनंतर मागविण्यात आलेल्या निविदांना प्रतिसाद प्राप्त होऊन एकूण १३७ 
पॅकेजेसपैकी co Gorm निविदा प्राप्त होऊन त्यांचे LOA निर्गमित करण्यात आले आहेत. तथापि 
काम सुरू करण्यापुर्वी (Appointed Date) संबंधित कर्ज दिलेल्या बँकासमवेत Financial Close 
करण्याची पुर्व अट निविदेत समाविष्ठ असल्याने निरनिराळ्या बँकांकडून कर्ज घेण्यात अडचणी येत 
आहेत, असे झासनाच्या निर्दडानास आणण्यात आले होते. या अनुषंगाने शासन स्तरावर मा.मुख्यमंत्री 
यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.२७ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी सर्व बँक प्रमुखांसमवेत बैठक घेण्यात आली. या 
बैठकीत तसेच अन्य निरनिराळ्या बैठकीत स्टेट बँक ऑफ इंडियाने सदरहू AoA Concession 
Agreement मध्ये काही सुधारणा सुचविल्या होत्या. या सुचनांवर शासन स्तरावर विचार विनिमय 
होऊन या निविदांच्या मुळ मंजूरी स्वरुपात व्यापक बदल होणार नसल्यामुळे व शासनावर आर्थिक बोजा 
येणार नसल्यामुळे या बदलांना शासन मान्यता देण्याची बाब शासनाने स्थापन केलेल्या संदर्भाकित क्र.४ 
च्या शासन निर्णयाद्वारे मंत्रीमंडळ उपसिमतीसमोर सादर करण्यात आले व या सर्व बाबींवर विचार 
होऊन उपसमितीने काही बदल आणून मान्यता दिली आहे. 
मा. मंत्रीमंडळाच्या उपसिमतीच्या निर्णयानुसार खालील निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 


शासन निर्णय: 

मा. मंत्रिमंडळ उपसमितीने मान्यता दिल्याप्रमाणे शासनाकडून LOA निर्गमित झालेल्या 
निविदांमध्ये Limited Liability Company/ Limited Liability Partnership स्थापन करुन आवश्‍यक 
त्या निधी सल्ल्यासह या कामांसाठी SPV स्थापन करुन या SPV समवेत Concession Agreement 
वर उद्योजक व कार्यकारी अभियंता यांनी स्वाक्षरी करणे अभिप्रेत आहे. तथापि, काही मुख्य उद्योजक 
स्वत:च्या आर्थिक Equity वर काम सुरू करु इच्छितात, असे निदर्शनास आले आहे. ज्या ठिकाणी 
उद्योजक स्वत:च्या कंपनीचे Escrow Account उघडून स्वत:च्या आर्थिक ताकदीवर (Own Equity) 
काम करु इच्छितात अज्ञा प्रकरणी मुख्य उद्योजकासमवेत Concession Agreement वर स्वाक्षरी 
करण्याची परवानगी संबंधीत कार्यकारी अभियंत्यांना देण्यात येत आहे. प्रादेशिक विभागाच्या संबंधीत 
मुख्य अभियंत्यांनी अशा Escrow Account उघडण्यास परवानगी द्यावी. अशा Escrow Account मध्ये 
उद्योजकांना स्वत:च्या आर्थिक स्त्रोतांमधून काम करण्यासाठीची Equity जमा केल्यानंतर निविदेच्या 
पुढील अटी व शर्तीनुसार काम झाल्यानंतर उद्योजकाचे देयक अदा करण्यास कार्यकारी अभियंता यांना 
प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
२) Hybrid Annuity अंतर्गत निविदेतील अटीनुसार विशेष कार्यवाहन कंपनी (SPV) स्थापन करुन 
त्याचा प्रस्ताव शासनाकडून मंजूर करण्याची बाब क्षेत्रिय स्तरावर प्रगतीपथावर आहे. निविदा 
स्वीकृतीनंतरच्या कार्यवाहीचा आवाका विचारात घेता विलंब होऊ नये आणि कामे तात्काळ सुरु व्हावी 
यासाठी आवरऱयक तो विधी सल्ला प्राप्त करुन घेऊन या कामांच्या विशोष कार्यवाहन कंपनीस (SPV) 
मान्यता देण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या मुख्य अभियंतांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 
मुख्य अभियंता यांनी प्रादेशिक स्तरावर आवश्‍यक ती छाननी करुन तात्काळ आवश्‍यकतेनुसार SPV ला 
मंजूरी द्यावी व तसे केल्याचे शासनास कळवावे. 
३) शासनातर्फे LOA दिलेल्या उद्योजकांपैकी जे उद्योजक स्वत:च्या आर्थिक ताकदीवर (Equity) 
काम करुन इच्छितात. san उद्योजकांसाठी परिच्छेद १ मधील नमूद केल्याप्रमाणे Escrow Account 
उघडून उद्योजकाने त्यांची Equity जमा केल्यानंतर शासनाच्या go % सहभागापैकी निम्मी रक्कम 
म्हणजेच ३० % रक्‍कम या Escrow Account मध्ये जमा करण्यासाठी कार्यकारी अभियंतांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. उद्योजकांना या Escrow Account मधून निधी खर्च केल्यानंतर निविदा खंड २३.४ 
नुसार Milestone निहाय उद्योजकास रक्‍कम अदा करणे बाबत कार्यकारी अभियंता यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 
8) मा. मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीने मान्य केल्याप्रमाणे भविष्यात मागवावयाच्या निविदा 
(Concession Agreement) मध्ये परिशिष्ट -अ« मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे निविदा खंडात बदल करण्यात 
यावा. वरील बदल केल्याची तपासणी मुख्य अभियंता यांनी स्वत: वैयक्तिक लक्ष देऊन करावी. ज्या 
ठिकाणी निविदा मागविण्यात आल्या आहेत अशा निविदांमध्ये CSD (Common Set of Deviations) 
मध्ये वरील बाबींचा शासनातर्फे समाविष्ठ करावयाच्या बाबी (Addendum) म्हणून समावेश करावा व 
पुढील निविदा प्रक्रिया कार्यान्वित करावी. भविष्यात Hybrid Annuity च्या सर्व निविदांमध्ये परिशिष्ट 
-अ* मध्ये नमूद केलेल्या सुधारित निविदा खंड असतील याची दक्षता मुख्य अभियंता यांनी घ्यावी. 
अन्यथा बँकाकडून Financial Closure वेळेवर होणार नाही व कामे सुरू होऊ शकणार नाहीत. हे 
टाळण्यासाठी वरीलप्रमाणे निविदा खंडात बदल करण्यात यावा. 
4) मा. मंत्रीमंडळ उपसमितीने मान्य केल्याप्रमाणे शासनस्तरावर स्वीकृत झालेल्या ज्या 
निविदांमधील निविदा खंड २३.४, खंड ३१.३ व खंड २३.८ हे परिशिष्ट -अ- मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे 
सुधारित असतील तर अशा स्वीकृत निविदामध्ये निविदा खंडात बदल करण्याची आवश्यकता नाही. 
निविदा खंडामध्ये जर परिशिष्ट -अ० नमूद केल्याप्रमाणे सुधारणा नसतील तर असे Concession 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 


Agreement सुधारून त्यावर स्वाक्षरी करण्यापुर्वी संबंधीत उद्योजकांकडून या सुधारणामुळे त्यास होत 
असलेला फायदा विचारात घेता त्यांच्या स्वीकृत निविदेची Bid Project Cost (०.९० %) इतकी कमी 
करण्यात यावी. जे उद्योजक अशी किंमत कमी करण्यास तयार असतील अशाच निविदांमध्ये उपरोक्‍त 
बदल करण्यात यावे व san सुधारित किंमतीच्या निविदा मुख्य अभियंता स्तरावर स्वीकृत करुन 
Concession Agreement वर उद्योजक व कार्यकारी अभियंता यांनी स्वाक्षरी करुन असे Concession 
Agreement & Financial Closure साठी उद्योजक कर्ज घेऊ इच्छित असलेल्या बँकेकडे कर्ज प्रस्ताव 
सादर करण्यासाठी उद्योजकास उपलब्ध करावे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८०२१७०२५३६९१८ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Prashant Vinayakrao Patil 
Pp fa S h a nt DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Public Works 
Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
त्य व 2.5.4.20=2b1bad66664b1e1 1e3bf66db1d526143e814db5f 
V | Nn a ya k fa (0 Pp at | | 8c505422af66a5628314537e, cn=Prashant Vinayakrao Patil 
Date: 2018.08.02 17:09:07 +05'30" 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव 

३. मा. मंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. मा. राज्यमंत्री (सा.बां) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

६. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. अ.मु.स. (नियोजन), यांचे स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

८. अ.मु.स. (वित्त), यांचे स्वीय सहायक, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

९. प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
१०. सचिव (रस्ते),यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सर्व 
१२. उप सचिव (रस्ते), यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय, मुंबई 
१३. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सर्व 
१४. निवडनस्ती, नियोजन-१अ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 


परिशिष्ट अ 


PROPOSED MODIFICATIONS IN DRAFT CONCESSION AGREEMENT OF HAM 


a Clause Clause as per Tender Document Proposed Amendment 
1. Clause For the purpose of this Clause 23.4, the | For the purpose of this Clause 23.4, the Payment 
23.4: Payment Milestone for release of payment | Milestone for release of payment 
Payment during Construction Period shall be as | during Construction Period shall be as under: 
During under: a) I (first) Payment Milestone - On achievement 
Constructi | a) I (first) Payment Milestone - On | of 10% Physical Progress 
on Period | achievement of 20% Physical Progress b) II (second) Payment Milestone - On 
७) II (second) Payment Milestone - On | achievement of 30% Physical Progress 
achievement of 40% Physical Progress c) Il (third) Payment Milestone - On 
c) III (third) Payment Milestone - On | achievement of 50% Physical Progress 
achievement of 60% Physical Progress d) IV (fourth) Payment Milestone - On 
d) IV (fourth) Payment Milestone - On | achievement of 75% Physical Progress 
achievement of 75% Physical Progress e) V (fifth) Payment Milestone - On achievement 
e) V (fifth) Payment Milestone - On | of 90% Physical Progress. 
achievement of 90% Physical Progress 
2. Clause 31.3.2 Notwithstanding to the provisions | 31.3.2 Notwithstanding to the provisions of 
31.3: of Clause 31.3.1 upon Termination on | Clause 31.3.1 upon Termination on account of 
Terminati | account of Concessionaire Default during | Concessionaire Default during the Construction 
on the Construction Period, the Termination | Period, the Termination Payment shall be based 
Payment Payment shall be based on the Payment | on the Payment Milestone achieved which is in 
Milestone achieved which is in terms of | terms of the Physical Progress made by the 
the Physical Progress made by _ the | Concessionaire in the Project and the Termination 
Concessionaire in the Project and the | Payment corresponding to the achieved Payment 
Termination Payment corresponding to the | Milestone shall be as follows: 
achieved Payment Milestone shall be as Payment Termination Payment 
follows: Milestone 
Payment Termination Payment 1" Payment | 50% of Debt Due or 6.00% 
Milestone Milestone of Bid Project Cost , 
1° Payment | NIL whichever is lower 
Milestone 2™ Payment | 60% of Debt Due or 
2™ Payment | 50% of Debt Due or Milestone 10.67% of Bid Project 
Milestone 6.00% of Bid Project Cost , whichever is lower 
= ट्र » Whichever is lower 3" Payment | 70% of Debt Due or 
3" Payment | 60% of Debt Due or Milestone 15.07% of Bid Project 
Milestone 10.67% of Bid Project Cost , whichever is lower 
Cost , whichever is lower गं 
qu Payment | 70% of Debt Due or 4 Payment | 80% of Debt Due or 
Milestone 15.07% of Bid Project Milestone EPO OF BIC ETO 
Cc : : Cost , whichever is lower 
ost , whichever is lower त 
5" Payment | 80% of Debt Due or Oy RAVEN १0 Oe pee OF 
Milestone. || 920m ot Bia roject: | [eo Be pepe 
; : ost , whichever is lower 
Cost , whichever is lower 
3. Clause The Authority shall, on request of the | The Authority shall, on request of the 
23.8: Concessionaire, make an advance payment | Concessionaire, make an advance payment in a 
Mobilizati | in a sum not exceeding 10% (ten per cent) | sum not exceeding 10% (ten per cent) of the Bid 
on of the Bid Project Cost (the “Mobilization | Project Cost (the “Mobilization Advance’). This 
Advance Advance”). This advance payment shall be | advance payment shall be made in two equal 
made in two equal installments. The | installments. The Concessionaire may request the 
Concessionaire may request the Authority | Authority for the first installment of the advance 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 


Sr. 


Clause 


Clause as per Tender Document 


Proposed Amendment 


for the first installment of the advance 
payment at any time after the Appointed 
Date, along with furnishing a Bank 
Guarantee in a form satisfactory to the 
Authority. The Concessionaire may 
request the Authority for the second 
installment of the advance payment at any 
time, after 60 (sixty) days from the 
Appointed Date, along with furnishing a 
Bank Guarantee in a form satisfactory to 
the Authority. The first and second 
installments of the Mobilization Advance 
shall be paid by the Authority within 30 
(thirty) days of receipt of the respective 
requests in this behalf from _ the 
Concessionaire. The rate of interest on the 
Mobilization Advance shall be equal to the 
Bank Rate, compounded annually. The 
Mobilization Advance shall be deducted 
by the Authority in 4 (four) equal 
installments from each of the payments to 
be made by the Authority to the 
Concessionaire in accordance with the 
provisions of Clause 23.4 and the interest 
thereon shall be recovered as the 5th (fifth) 
and final installment upon expiry of 120 
(one hundred and _ twenty) days 
commencing from the date of recovery of 
the 4 (fourth) installment. Bank guarantee 
will be released after recovering of 
complete capital and interest on 
mobilization advance. 


payment at any time after the Appointed Date, 
along with furnishing a Bank Guarantee of 10% 
of the Mobilization Advance to the Authority. 
The Concessionaire may request the Authority for 
the second installment of the advance payment at 
any time, after 60 (sixty) days from the 
Appointed Date, along with furnishing a Bank 
Guarantee of 10% of the Mobilization Advance 
to the Authority. The first and second 
installments of the Mobilization Advance shall be 
paid by the Authority within 30 (thirty) days of 
receipt of the respective requests in this behalf 
from the Concessionaire. The rate of interest on 
the Mobilization Advance shall be equal to the 
Bank Rate, compounded annually. The 
Mobilization Advance shall be deducted by the 
Authority in 4 (four) equal installments from each 
of the payments to be made by the Authority to 
the Concessionaire in accordance with the 
provisions of Clause 23.4 and the interest thereon 
shall be recovered as the 5th (fifth) and final 
installment upon expiry of 120 (one hundred and 
twenty) days commencing from the date of 
recovery of the an (fourth) installment. Bank 
guarantee will be released after recovering of 
complete capital and interest on mobilization 
advance. 

The Concessionaire shall provide an 
undertaking to the Authority to the effect that the 
mobilization advance will not be directed for any 
other purpose than the execution of the project for 
which concession agreement is signed. In case of 
breach or default, the concessionaire shall be 
liable for immediate full refund of the 
Mobilization Advance with interest due. All of 
any material and machinery purchased through 
the said advance shall be deemed to be the 
property of the Authority until full recovery of 
the mobilization advance. The mobilization 
advance shall be disbursed by the Authority only 
through the Escrow Account to be maintained as 
per Concession Agreement. 

The Concessionaire shall submit the 
details of machinery procured and materials 
purchased through utilization of mobilization 
advance without any delay in 30 days period. The 
safe custody of material and machinery the 
stocking yard shall be fenced and guarded with 
full surveillance. 

The material procurement and utilization 
record shall be maintained by the Concessionaire 
and combined cost the unused material and 
machinery procured shall be to the extent of 7.5 
% of the project cost at the time of achievement 
of first mile stone. The Concessionaire shall 11 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१८/प्र.क्र.४९/शिकाना/नियोजन-१अ 


Sr. 


Clause 


Clause as per Tender Document 


Proposed Amendment 


oc 


times display a board on site sitting that, 
Material and Machinery on site is the property of 
the Authority” till complete recovery in 5" mile 
stone. In addition to this, the concessionaire shall 
Authority submit post dated cheque in the name 
of the Authority of balance 90 % advance which 
will be returned back to the Concessionaire upon 
recovery of mobilization advance along with the 
Bank Guarantee to secure the full interest of the 
Authority. 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


